RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 

Regd. No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ४२ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६/ आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ [ पृष्ठे २२, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


पुढील अधिसूचना , इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


४१ 


बुधवार , मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९ ३६ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 

गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र मेडीकल पॅक्टीशनर्स अॅक्ट , १ ९ ६१ . 

क्रमांक एमसीआय . ०४१२/ प्र.क्र . ११६/ अधिनियम. - ज्याअर्थी, दिनांक १६ मे २०१४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
असाधारण विशेष ( असामान्य ) भाग ४ -ब मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शासन अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक 
एमसीआय . ०४१२ /प्र.क्र . ११६/ अधिनियम , दिनांक १६ मे २०१४ ( यापुढे “ उक्त अधिसूचना ” असे संबोधण्यात येईल ) महाराष्ट्र शासनाने 
महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन (निवडणूक ) नियम , १९ ६७ च्या नियम ६ च्या उप-नियम (१ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या 
अधिकारानुसार , संचालक आयुर्वेद यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिल अॅक्ट , १९ ६१ ( महा. XXVIII १९ ६१) च्या अधीन 
महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीनच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी डॉ . एम . डी . बामणीकर , प्राध्यापक , रा . आ . पोदार वैद्यक 
आयुर्वेद महाविद्यालय, मुंबई यांना "निवडणूक निर्णय अधिकारी ” म्हणून नियुक्त केले होते 


( १ ) 


भाग चार ब -१ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २०-२६, २०१६/ आश्विन २८ -कार्तिक ४, शके १९ ३८ 

आणि ज्याअर्थी, डॉ . एम . डी . बामणीकर यांनी महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीनची निवडणूक पार पाडण्यासाठीच्या प्रक्रियेस 
प्रारंभ केलेला नाही व या प्रयोजनासाठी दुसऱ्या व्यक्तीस निवडणूक निर्णय अधिकारी तातडीने नेमण्याचे शासनाचे मत आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीन (निवडणूक ) नियम , १९ ६७ च्या कलम ६ च्या उप -नियम (१) अन्वये 
व इतर सर्व प्राप्त अधिकारान्वये संचालक , आयुर्वेद यांच्याशी चर्चा करून महाराष्ट्र शासन, डॉ . रमण शृंगराळेकर , प्राध्यापक , रा. आ . 
पोदार वैद्यक आयुर्वेद महाविद्यालय , मुंबई यांना महाराष्ट्र कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडीसीनच्या निवडणूक प्रक्रियेकरिता निवडणूक निर्णय 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे व उक्त अधिसूचनेत खाली नमूद केल्याप्रमाणे बदल करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेत “ डॉ . एम . डी . बामणीकर , प्राध्यापक , रा . आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय ( आयु.), मुंबई ” या शब्दा व 
कंस यांऐवजी डॉ . रमण शृंगराळेकर , प्राध्यापक , रा . आ . पोदार वैद्यक महाविद्यालय ( आयु.), मुंबई असे वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . सं . बेनके 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


३ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Gokuldas Tejpal Hospital Compound, New G. T. Sankul, 9th Floor, Lokmanya Tilak Marg , 

Mumbai 400 001 , dated the 3rd February 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS Act, 1961. 


No. MCI. 0412 / C . R. 116 /ACT . — Whereas , by the Government Notification , Medical Education 
and Drugs Depertment, No. MCI.0412/C.R - 116 /ACT, dated the 16th May 2014 , published in the 
Maharshtra Government Gazette, Extraordinary , Part IV - B , dated the 16th May 2014 (hereinafter 
referred to as “ the said notification ” ), the Government of Maharashrta has, in exercise of the 
powers conferred by sub -rule ( 1) of rule 6 of the Maharashtra Council of Indian Medicine 
(Election ) Rules , 1967, in consultation with the Director of Ayurveda, appointed Dr. M. D. 
Bamnikar , Prof. R. A. Podar Medical (Ayurved ) College , Mumbai, to be the Returning officer for 
the purposes of conducting the elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine under 
the Maharashtra Medical Council Act , 1961 (Mah . XXVIII of 1961); 

And whereas, the said Dr. M. D. Bamnikar, has not initiated the process of conducting the 
elections of the Maharashtra Council of Indian Medicine and the Government considers it 
expedient to appiont another Returing Officer for that purposes. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -rule ( 1) of rule 6 of the 
Maharashtra Council of Indian Medicine ( Election ) Rule , 1976 and of all other powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, in consultation with the Director of 
Ayurveda , appoints Dr. Raman Ghungralekar , Prof. R. A. Podar Medical (Ayurveda ) College, 
Mumbai to be the Returning Officer for the purpose of the election of the Maharashtra Council 
of Indian Medicine and for that purpose amends the said notification as follows, nemely : 

In the said notification , for the letters , words and brackets “ Dr. M. D. Bamnikar Prof. R. 
A. Podar Medical (Ayurveda ) College , Mumbai, to ” the letters, words and brackets “ Dr. Raman 
Ghungralekar Prof. R. A. Podar Medical (Ayurveda ) College, Mumbai, to be” shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. BENAKE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


४२ 


बुधवार , मार्च ४, २०१५ / फाल्गुन १३, शके १९३६ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम. 

क्रमांक खाक्षेस . २००२ /प्र. क्र .२०२ /रस्ते ९- अ.- ज्याअर्थी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन आणि मे. राज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, पुणे ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय प्राईड सिलीकॉन प्लाझा, सेनापती बापट रोड, पुणे येथे आहे,यांचेमध्ये 

बी.ओ.टी. ” या तत्त्वावर पुणे जिल्ह्यातील चाकण ते शिक्रापूर राज्यमार्ग क्र . ५५ च्या कि . मी . २३/०० ते ५३/०० ( लांबी ३० कि.मी) ची सुधारणा 
करणे ( यापुढे “ सदर रस्ता ” म्हणून संबोधण्यात येईल ) या प्रकल्पाचा करारनामा , तद्नंतर करण्यात आलेल्या इतर सर्व संबंधित करारनाम्यासह, 
दिनांक १८ जानेवारी २००० रोजी साक्षांकित करण्यात आलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, सदर करारनाम्यानुसार सदर रस्त्याची सुधारणा, वापर व देखभाल दुरुस्तीकरिता उद्योजकास १० वर्षे ८ महिने २५ दिवस 
इतका सवलत कालावधी, २ वर्षाच्या बांधकाम कालावधीसह दिनांक १८ जानेवारी २००० या प्रकल्प सुरू होण्याच्या दिनांकापासून मंजूर करण्यात 
आलेला आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी धारणा आहे की, सदर रस्त्याची सुधारणा, वापर आणि देखभाल दुरुस्ती ही जनतेला दिलेली विशेष 
सेवा आहे, आणि त्यामुळे सदर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यावर या रस्त्यावर कि.मी. ५२/८०० (शिक्रापूर गावाजवळ ) येथेपथकर स्थानक उभारून 
पथकर आकारणे व वसुली करणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट-कलमे (१ - अ), (१- ब ), ( १- क ), (१- ड ) 
आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने सदर रस्त्यावर यापूर्वी 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने पथकर वसुलीकरिता दिनांक २९ मे २०० ९ रोजी क्र . खाक्षेस -२००२ / प्र.क्र .२०२/ 
रस्ते-९ - अ पथकर अधिसूचना दिनांक २५ फेब्रुवारी २००१ ते २८ जुलै २०११ या कालावधीकरिता निर्गमित करण्यात आली होती ; 

आणि , ज्याअर्थी, दिनांक १५ फेब्रुवारी २००१ रोजीची अधिसूचना खंडित करून, शासन अधिसूचना क्र.खाक्षेस-१० ९९ / प्र.क्र .२०२ /रस्ते -९- अ , 
दिनांक २९ मे २००९ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत सदर कालावधीस दिनांक ४ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती ; आणि , 
ज्याअर्थी, सदर कालावधीस दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत मुदतवाढ देणे महाराष्ट्र शासनास योग्य वाटत आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम-२० ची पोट- कलमे ( १- अ), (१-ब ), ( १- क ), ( १- ड ) 
आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याला समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बी.ओ.टी. ” या योजनेतून मे. राज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड , पुणे यांनी स्वखर्चाने पुणे जिल्ह्यातील चाकण ते शिक्रापूर 
राज्यमार्ग क्र . ५५ च्या कि.मी. २३/०० ते ५३/०० ( लांबी ३० कि.मी) येथे बांधलेल्या रस्त्याचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) 
मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या , अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये 
त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक ५ मार्च २०१५ पासून दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी सदर रस्त्यावर कि.मी ५२/८०० 
( शिक्रापूर गावाजवळ ) येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर वसुली स्थानकावर पथकर शुल्क वसुली करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६/ आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


अनुसूची 


पथकराचे प्रतिफेरीचे दर (रुपये ) 


१ सप्टेंबर २०१५ 


१ सप्टेंबर २०१८ 


५ मार्च २०१५ 

ते 


अ.क्र 


वाहनांचा प्रकार 


ते 


ते 


३१ ऑगस्ट २०१५ 


३१ ऑगस्ट २०१८ 


३१ मार्च २०१ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ . 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


२ . 


१५.०० 


१७.०० 


२०.०० 


२२.०० 


२५.०० 


२ ९ .०० 


मोटार सायकल, स्कुटर , मोपेड , ट्रॅक्टर आणि रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली हलकी 
मोटार वाहने 
( अ ) मोटार कार , जीप, पीक - अप -व्हॅन आणि इतर तीन चाकी वाहने 
( ब ) ४००० किलोग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे ट्रेलर 
( क ) भारसहित ट्रॅक्टर 
( ड ) बस आणि ४००० किलोग्रॅमपेक्षा कमी नोंदणीकृत भारीत वजनाची माल 

वाहतुकीची वाहने . 
मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ (१९ ८८ चा ५ ९) मध्ये नमूद केलेली वरील 
अ. क्र . १ व २ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून इतर सर्व वाहने 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


पथकर नाही 


४५.०० 


५२.०० 


६०.०० 


३ . 


७२.०० 


८४.०० 


९ ७.०० 


टीप. - १. - एकाच वाहनास दिवसातून एकापेक्षा जास्त वेळा सदर टोल नाका ओलांडावयाचा असल्यास, वाहन मालकास दिवसातील पहिल्याच फेरीमध्ये 

उपरोक्त पथकराच्या दराच्या १.९ ० पट रक्कम भरण्याचा विकल्प असावा किंवा सदर रस्त्याचा नियमितपणे वापर करणा- या 
वाहनांसाठी वाहन मालक मासिक पास घेऊ शकेल. या मासिक पासाची किंमत पंचावन्न एकेरी फेरीस द्याव्या लागणाऱ्या दराएवढी 

असावी. 
२. खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येते. 
( १ ) अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची वाहने जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, विविध राज्यांचे राज्यपाल, लाल दिवे लावण्याचा अधिकार 

असलेली लोकप्रतिनीधींची वाहने . 
२ ) शासकीय वाहने 
( ३ ) पोलीस वाहने 
( ४ ) अग्निशमन दलाची वाहने 
( ५ ) शववाहिका 
( ६ ) रुग्णवाहिका 
( ७ ) संरक्षण खात्याची वाहने 
( ८ ) टपाल व तार खात्याची वाहने 

( ९ ) महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधान परिषदेचेविद्यमान सदस्य यांना घेऊन जाणारी वाहने . 

३. या प्रयोजनाकरिता उपरोल्लिखित रस्त्यावरील या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या पथकर नाक्यावर पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा 
आणि ठेवून घेण्याचा हक्क मे. राज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, पुणे यांना प्रदान करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . न . डेकाटे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th March 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP - 2002 /C.R . 202 /Road -9A . — Whereas the Governor of Maharashtra exercising the 
executive power of the Government of the State of Maharashtra and M /s . Raj Infrastructure 
Private Limited , Pune , having its registered office at “ Pride Silicon Plaza , Senapati Bapat Road , 
Pune” have entered into Concession Agreement , on the 18th January 2000 , including all the 
subsequent agreements entered between them , for improvement, operation and maintenance of 
Chakan - Shikrapur Road , State Highway No. 55 , in kilometres 23/00 to 53/00 (length of 
30 kilometers ) ( hereinafter referred to as “ the said road ") , under the Built, Operate and Transfer 
(BOT) Scheme by M / s. Raj Infrastructure Private Limited , Pune ; 

And whereas, as per the said agreement the total concession period of 10 years , 8 months 
and 25 days including the construction period , was granted to the concessionaire to improve , 
operate and maintain the said road from the date of commencement of the work ; 

And whereas , the Government of Maharashtra was of the opinion that the improvement, 
operation and maintenance of the said road is the special service to the public and , therefore, 
after completion of the said road , considered it expedient to levy and collect the toll on the said 
road at the said toll collection centre constructed at kilometer 52/800 near Shikrapur on the 
above mentioned road ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department, No. PSP.1099 /C.R.166 / Road 9 , dated the 15th February 2001 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub - sections (I- A ), (1- B ),(I- C ) , ( I- D ) and (I- E ) of section 20 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), levied the toll on the classes of motor vehicles 
specified in column (2 ) of the Schedule appended thereto and on the tailors drawn by such motor 
vehicles , passing over the said road , at the rates and for the periods specified against each of the 
said vehicle in column ( 3) of the said Schedule , with effect from the 25th February 2001 to 
28th July 2011 ; 

And whereas , the Public Works Department has extended the said period up to the 4th 
March 2015 vide Government Notification , Public Works Department , No.1099 /CR - 202 /Road - 9A , 
dated 29th May 2009 issued in supersession of the Government Notification , dated the 15th 
February 2001; 

And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to extend the said 
period upto the 31st March 2019 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (I- A ), (1- B ), ( I- C ), (I- D ) 
and ( I- E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), the Government 
of Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied , on the classes of motor vehicles 
specified in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto and on the tailors drawn by such motor 
vehicles, passing over the said road improved under the Built , Operate and Transfer ( BOT) Scheme 
by M / s. Raj Infrastructure Private Limited , Pune, at their expenses, at the rates and for the 
periods specified against each of the said vehicle in column (3 ) of the said Schedule , and collected 
at the toll collection centre constructed at kilometer 52/800 near Shikrapur on the said road for 
the period commencing from the 5th March 2015 and ending on the 31st March 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


i 


Schedule 


Sr. 
No. 


Particulars ofMotor 

Vehicles 


Rates of toll in rupees per trip 
5th March 

1st September 1st September 
2015 2015 

2018 
to to 

to 
31st August 31st August 31st March 
2015 2018 

2019 
( 3 ) (4 ) 

(5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


Nil 


Nil 


Nil 


15.00 


17.00 


20.00 


22.00 


25.00 


29.00 


1 Scooter , Motor Cycle , Moped , Tractor and 

Tractor with unladen trolley . 
2 Light Motor Vehicles as defined in the Motor 

Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) — 
(a ) Motor Car , Jeep , Van and Three Wheelers . 
(b ) Trailor weighing less than 4000 Kilogram . 
( c ) Tractor with laden trolley . 
(d ) Bus and Goods Vehicles whose registered 

laden weight does not exceed 4000 Kilogram , 
3 All other Motor Vehicles as defined in the Motor 

Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ) Multi axle Vehicles , 
etc. except those mentioned at serial numbers ( 1 ) 
and ( 2 ) above . 


Nil 


Nil 


Nil 


45.00 


52.00 


60.00 


72.00 


84.00 


97.00 


Notes . — 1 . When the same vehicle has to cross the toll collection centre more than once in 
a day the user shall have the option to pay 1.90 times the above rates while crossing the road in 
the first trip itself or if the vehicle has to use the facility continuously and quite frequently for 
entire month or even beyond that for a much longer period , the vehicle owner can have a monthly 
pass on the payment of charges equal to fifty single trip rate. 

2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll , namely : 
( 1) VVIP vehicles carrying President of India and Vice -President of India , Governor , Public 

Representatives entitled for Red lamp on vehicle. 
( 2 ) Government vehicles . 
( 3 ) Defence vehicles . 
(4 ) Police vehicles . 
(5 ) Fire fighting vehicles . 
(6 ) Ambulances . 
( 7 ) Heareses . 
( 8 ) Vehicles of the Posts and Telegraphs Department. 
(9 ) Vehicle carrying sitting member of the Maharashtra Legislative Assembly and the 

Maharashtra Legislative Council. 
3. For the purpose of this notification M / s. Raj Infrastructure Private Limited , Pune is 
authorised to collect and retain the amount of the toll on the above mentioned toll collection 
centre for the abovementioned period . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M. N. DEKATE , 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


४३ 


बुधवार , मार्च ४ , २०१५ / फाल्गुन १३, शके १ ९ ३६ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० . 


. 


क्रमांक सीएसएल. २०१४ / प्र.क्र . ५३/१३ स.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . २४ ) यांच्या कलम ८१ च्या 
पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, भारतीय सनदी लेखपाल संस्थेने विनिर्दिष्ट केलेली 
लेखापरिक्षण मानके असलेल्या मानकांचे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . ( २) मध्ये नमूद केलेले लेखापरिक्षण मानक क्रमांक तसेच 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक (३ ) मध्ये तपशिलवार स्पष्ट केलेली लेखापरिक्षण मानके , उक्त अधिनियमांतर्गत सहकारी संस्थांच्या लेखापरिक्षणाकरिताची 
लेखापरिक्षण मानके म्हणून याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

अनुसूची 


अ.क्र . 


लेखापरिक्षण मानक क्रमांक 

( २ ) 


लेखापरिक्षण मानकाचे नाव 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


२०० 


स्वतंत्र लेखापरिक्षकाचे एकंदर उद्देश आणि लेखापरिक्षण मानकानुसार लेखापरिक्षण करणे. 
लेखापरिक्षण स्वीकारण्याच्या शर्ती मान्य करणे. 


२ 


२१० 


२२० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणासाठी दर्जाचे नियंत्रण . 


२३० 


लेखापरिक्षेचे दस्तऐवज तयार करणे. 


५ 


२४० 


अपहार असलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षेतील लेखापरिक्षकाची जबाबदारी . 


२५० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणामध्ये कायदे व विनियम यांचा विचार 


७ 


२६० 


कामकाजाचे अधिकार असलेल्यांशी वार्तालाप 


८ 


२६५ 


कामकाजाचे व व्यवस्थापनाचे अधिकार असलेल्यांशी अंतर्गत नियंत्रणातील उणिवांबाबत 
वार्तालाप . 


२० ९ 


सह लेखापरिक्षकांची जबाबदारी 


१० 


३०० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या लेखापरिक्षणांचे नियोजन 
लेखा नोंदी व तिची परिस्थिती लक्षात घेऊन महत्त्वाच्या अशा असत्कथनाच्या जोखमींची 

ओळख व मापन . 


३१५ 


१२ 


३२० 


लेखापरिक्षणांचे नियोजन व अंमलबजावणी यातील वास्तविकता 


१३ 


३३० 


निर्धामापित जोखमीबाबत लेखापरिक्षकाची प्रतिक्रिया 


१४ 


४०२ 


सेवा संघटनेचा वापर करणाऱ्या संस्थेबाबत लेखापरिक्षणाचे महत्त्व 


१५ 


४५० 


लेखापरिक्षणात आढळून येणाऱ्या असत्कथनांचे 

मूल्यमापन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


or 


अनुसूची 


( २ ) 


( ३ ) 


५०० 


लेखापरिक्षण पुरावा 


५०१ 


लेखापरिक्षा पुरावा - निवडक बाबीबाबत विशिष्ट विचार 


१६ 
१७ 
१८ 

१ ९ 
२० 


५०५ 


बाह्य पडताळणी 


५१० 


प्रारंभिक लेखापरिक्षण - आरंभीच्या शिल्लक रकमा 


५२० 


समीक्षणात्मक प्रक्रिया 


२१ 


५३० 


लेखापरिक्षण चाचपणी 


२२ 


५४० 


योग्य मूल्य लेखांकन अंदाजासह व संबंधित प्रकटीकरणांसह लेखाकनांच्या अंदाजाची 

लेखापरिक्षा. 


२३ 


५५० 


संबंधित पक्ष 


२४ 


५६० 


लगतनंतरच्या घटना 


५७० 


चलित बाबी 


२६ 


५८० 


लेखी अभिवेदने 


२७ 


६०० 


दुसऱ्या लेखापरिक्षकाच्या कामकाजाचा वापर 


२८ 


६१० 


अंतर्गत लेखापरिक्षकांच्या कामकाजाचा वापर 


६२० 


तज्ज्ञ लेखापरिक्षकांच्या कामकाजाचा वापर 


२ ९ 

३० 


७०० 


आर्थिक विवरणपत्रांबाबत मत निश्चित करणे व मांडणे 


my 


३१ 


७०५ 


३ 


स्वतंत्र लेखापरिक्षकाच्या अहवालातील मतामध्ये सुधारणा करणे 
स्वतंत्र लेखापरिक्षकाच्या अहवालातील परिच्छेदातील मजकूर व इतर परिच्छेदातील मजकूर 

यांवर भर देणे . 


७०६ 


३३ 


७१० 


३४ 


७२० 


तुलनात्मक 

माहिती - संबंधित आकडेवारी व तुलनात्मक आर्थिक विवरणपत्र 
लेखापरिक्षण केलेल्या आर्थिक विवरणपत्रांच्या कागदपत्रांतील अन्य माहितीबाबत लेखापरिक्षकाची 

जबाबदारी . 


३५ 


८०० 


विशिष्ट हेतूने ठरविलेल्या कामाच्या ( कार्यपद्धती अनुसार तयार केलेल्या) आर्थिक विवरणपत्रांचे 

लेखापरिक्षण . 
विशेष हेतू - एका आर्थिक विवरणपत्रांचे आणि विशिष्ट लेखा घटकांचे किंवा आर्थिक 

विवरणपत्रांच्या बाबीचे लेखापरिक्षण. 


my 


३६ 


८०५ 


३७ 


८१० 


आर्थिक विवरणपत्रांच्या सारांशावरील अहवालाचे लेखापरिक्षण. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजगोपाल देवरा , 
शासनाचे सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


४४ 


गुरुवार , 

मार्च ५ , २०१५ / फाल्गुन १४ , शके १ ९ ३६ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ मार्च २०१५ 


- 


१ . 


•. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४ ९. 

क्रमांक एमआयएस. ९१२ / प्र. क्र . ३३६/ राऊशु- ३. - महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९ ४९ चा २५ ) याच्या कलम १४३ च्या पोट 
कलम ( २ ) च्या खंड ( ह १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील नियम करीत आहे, की जे यापूर्वी उक्त कलम १४३ च्या पोट - कलम (३ ) द्वारे आवश्यक 
असल्याप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत , जसे : 

संक्षिप्त नाव व व्याप्ती .- (१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र पंचायतीसंबंधीचे उपबंध अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तारित करण्याबाबत ( दारुबंदी 
व लायसनचे विनियमन ) नियम , २०१५ असे म्हणावे 
( २) ते , महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अनुसूचित क्षेत्रांना लागू 

असतील . 
या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , असा आहे 

( ख ) ग्रामसभा ” याचा अर्थ, पंचायतीच्या क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या गावाचा संबंधातील मतदार याद्यांमध्ये नावनोंदणी केलेल्या 
व्यक्तींची मिळून बनलेली सभा असा आहे 
( ग ) “ पंचायत 

याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( १९ ५ ९ चा ३) अन्वये स्थापन केलेली किंवा स्थापन केली 
असल्याचे मानली गेलेली पंचायत , असा आहे ; 

( घ ) अनुसूचित क्षेत्रे ” याचा अर्थ, भारताचे संविधान याच्या अनुच्छेद २४४ च्या खंड (१) मध्ये निर्देश केलेली अनुसूचित क्षेत्रे , 
असा आहे . 


२ . 


. 


“ 


ड ) या नियमांमध्ये वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना ( अधिनियमामध्ये) अनुक्रमे जे अर्थ नेमून दिलेले 
असतील तेच अर्थ असतील ; 

३. अनुसूचित क्षेत्रांमधील गावामध्ये मादक द्रव्यांची निर्मिती किंवा व्यापार करण्याचे अनुज्ञप्ती देण्यापूर्वी, अनुज्ञप्ती मंजुरी प्राधिकरणाने 
ग्रामसभेचे मत घेणे.- (१ ) अनुज्ञप्ती मंजुरी प्राधिकरण हे, राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार , कोणत्याही मादक द्रव्याची निर्मिती करणाऱ्या 
घटकाची स्थापना करण्यासंबंधात अनुज्ञाप्ती देण्याबाबत आलेल्या अर्जाविषयी अनुसूचित क्षेत्रातील संबंधित ग्रामपंचायतीला माहिती कळवील. 
अशी सूचना मिळाल्यावर, पंचायत, ग्रामसभा बोलावील आणि ती सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार आठवड्यांच्या कालावधीत उक्त 
अर्जावर ठरावाच्या स्वरूपात आपले मत कळवील . 

( २) अनुज्ञप्ती मंजुरी प्राधिकरण हे, राज्य शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार, कोणत्याही मादक द्रव्याचा व्यापार करण्यासंबंधातील अनुज्ञप्ती 
देण्याबाबत आलेल्या अर्जाविषयी अनुसूचित क्षेत्रातील संबंधित ग्रामपंचायतीला माहिती कळवील. अशी सूचना मिळाल्यावर, पंचायत, ग्रामसभा 
बोलावील आणि ती सूचना मिळाल्याच्या दिनांकापासून चार आठवड्यांच्या कालावधीत उक्त अर्जावर ठरावाच्या स्वरूपात आपले मत कळवील . 

( ३ ) अनुज्ञप्ती मंजुरी प्राधिकरण हे, संबंधित ग्रामसभेच्या सूचनेस अनुसरून, अधिनियमाच्या व त्याखाली केलेल्या नियमांच्या तरतुदींनुसार 
घेतलेल्या निर्णयाच्या संबंधात लेखी आदेश काढील . ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक व अंतिम असेल. 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , 


शके १ ९ ३८ 


११ 


. 


४ . 


अशा प्रकारे दिलेल्या अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्यापूर्वी,तिचे नुतनीकरण करण्यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावाची आवश्यकता असेल . जर 
अनुज्ञप्तीधारकाने अशाप्रकारे अर्ज केला असेल तर, अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्याच्या दिनांकाच्या तीस दिवस अगोदर अनुज्ञप्ती मंजुरी प्राधिकरणाने 
अनुज्ञप्तीच्या नुतनीकरणाचा प्रस्ताव ग्रामसभेला सादर करणे आवश्यक असेल . ग्रामसभा, अनुज्ञप्तीची मुदत संपण्याच्या दिनांकापूर्वी, उक्त अर्जावर 
ठरावाच्या स्वरुपात आपले मत कळवील . 


५ . 


- 


ग्रामसभा, शासन आदेश , गृह विभाग क्र . बीपीए . ०८७६ / ८३६/ ( दोन) -पीआरओ-३, दिनांक २८ एप्रिल १ ९८१ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , 
अनुसूचित क्षेत्रांमधील गावामध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातींना विक्रीसाठी नव्हे तर त्यांच्या सेवनासाठी जे शुद्ध करता येईल किंवा गाळता येईल 
अशा स्थानिक परंपरागत मादक द्रव्याचे प्रमाण निर्धारित करील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT, 1949. 


No. MIS . 912 /CR - 336 /EXC - 3. — In exercise of the powers conferred by clause (h1) of sub - section 
(2 ) of section 143 of theMaharashtra Prohibition Act, (XXV of 1949 ) and of all other powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following Rules, the same 
having been previously published as required by sub - section ( 3 ) of the said section 143 , namely : 

1. Short title and extent.- ( 1) —These rules may be called the Maharashtra Panchayat 
Extension to Scheduled Area ( Prohibition and Regulation of Licensing ) Rules, 2015 . 

( 2 ) They extends to all the Scheduled Areas in the State of Maharashtra . 


2 . 


In these rules , unless the context otherwise requires , 


(a ) " Act" means the Maharashtra Prohibition Act ; 


(6 ) “Gram Sabha” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls 
relating to Village comprised within the area of the panchayat; 

(c ) “ Panchayat” means a panchayat established or deemed to be established under the 
Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959 ); 

(d ) “ Scheduled Areas" means Scheduled Areas referred to in clause ( 1 ) of article 244 of 
the Constitution of India ; 

(e ) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings 
respectively assigned to them in the Act. 

3. Licensing Authority to obtain opinion of Gram Sabha before granting manufactory or 
trading license of intoxicant in the village in Scheduled Areas.- ( 1 ) The Licensing authority shall 
inform , to the concerned Panchayat of a village in the Scheduled Area , about the application for 
grant of licence regarding establishment of a unit for manufacturing any intoxicant, as per the 
prevalent policy of the State Government. On receipt of such intimation , the Panchayat shall 
convene Gram Subha and convey its opinion in the form of a resolution on the said application 
within a period of four weeks from the date of receipt thereof. 

( 2 ) The Licensing authority shall inform , to the relevant Panchayat of a village in the 
Scheduled Area , about the application for grant of licence regarding trading of any intoxicant, as 
per the prevalent policy of the State Government. On receipt of such intimation , the Panchayat 
shall convene Gram Sabha and convey its opinion in the form of a resolution on the said application 
within a period of four weeks from the date of receipt thereof. 

( 3 ) The Licensing authority shall issue an order in writing regarding the decision taken in 
accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder , under intimation to the 
Gram Sabha concerned . The resolution of the Gram Sabha shall be binding and final. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , 


बुधवार , 


eu 


शके १ ९ ३८ 


4. Before the expiry of the licence so granted , the Gram Sabha resolution shall be required 
for its renewal. The proposal for renewal of the licence shall required to be presented by the 
licensing authority , if the licence -holder so applies , to the Gram Sabha , thirty days prior to the 
date of expiry of the licence. The Gram Sabha shall convey its opinion in the form of a resolution 
on the said application prior to the date of expiry of the licence . 

5. The Gram Sabha shall determine the quantity of local traditional intoxicant that may be 
distilled or brewed by the Scheduled Tribes residing in a village of the Scheduled Areas for their 
consumption but not for sale as mentioned in the Government Order , Home Department No. 
BPA.0876 /836 (II) -PRO - 3 , dated the 28th April 1981. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Joint Secretary to Government . 


भाग चार - ब -३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


४५ 


गुरुवार , 


५ , २०१५ / फाल्गुन १४ , शके १९ ३६ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मार्च २०१५ 


. 


आदेश 


~ 


२ . 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 

क्रमांक एमआयएस. ०१११ / प्र.क्र . ५/ राऊशु-३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्याच्या संपूर्ण क्षेत्रात सर्वसामान्य 
जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने, १ एप्रिल २०१५ पासून दारुबंदी लागू करून, त्याद्वारे चंद्रपूर जिल्ह्यास दारुमुक्त जिल्हा म्हणून घोषित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१ ९ ४९ चा २५ ) च्या कलम १३९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , १ एप्रिल २०१५ पासून, राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या पुढील प्रकारच्या अनुज्ञप्त्या व परवाने देण्यास मनाई करीत आहे. 

शंका निरसनासाठी, याद्वारे , असे घोषित करण्यात येते की , १ एप्रिल २०१५ पूर्वी देण्यात आलेल्या व अंमलात असलेल्या अशा 
कोणत्याही अनुज्ञप्त्या व परवाने हे, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५६ च्या पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( अ) च्या तरतुदींनसार , अशा अनुज्ञप्त्या व 
परवाने देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने अशा अनुज्ञप्त्या व परवाने रद्द करण्याची कारवाई केल्यावर , १ एप्रिल, २०१५ पासून रद्द समजण्यात येतील. 

अनुसूची 

अनुज्ञप्त्या व परवाने यांचे प्रकार 
( एक ) विशेष परवाना व अनुज्ञप्ती नियमावली, १९ ५२ खाली हॉटेल, उपाहारगृह , आहारगृह किंवा क्लब यांच्या जागेत सौम्य मद्यविक्री 
करण्याची अनुज्ञप्ती. 
( दोन ) मुंबई विदेशी मद्य नियम , १९ ५३ अंतर्गत येणाऱ्या पुढील प्रकारच्या अनुज्ञप्त्या व परवाने : 

( एक ) विशेष दराने उत्पादन शुल्क आकारलेले, भारतीय बनावटीचे मद्य ( पेय ) ( त्याच्या जागेत मद्य पिण्याची परवानगी नसलेले ) 
यासह विदेशी मद्य (पेय ) सीमा शुल्क सरहद्दीतून आणण्याचे व आयात करण्याची आणि ते विकण्याची सर्वसाधारण व्यापारी व आयात 
अनुज्ञप्ती . 

( दोन) विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीची अनुज्ञप्ती. 

( तीन ) विशेष दराने उत्पादन शुल्क भरून आयात केलेले विदेशी मद्य ( पेय ) आणि भारतीय बनाटीचे विदेशी मद्य ( पेय ) यांची 
हॉटेलमध्ये विक्री करण्याची अनुज्ञप्ती. 

( चार ) विशेष दराने उत्पादन शुल्क भरून आयात केलेले विदेशी मद्य ( पेय ) आणि भारतीय बनावटीचेविदेशी मद्य (पेय) यांची 
क्लबमध्ये विक्री करण्याची अनुज्ञप्ती. 

( पाच) विदेशी मद्य आणि देशी मद्य खरेदी करणे, जवळ बाळगणे , त्याची वाहतूक , वापर आणि ते प्राशन करणे यांसाठी देण्यात 
आलेले परवाने . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


१५ 


(तीन ) महाराष्ट्र ताडी दुकाने ( अनुज्ञप्ती ) ताडांच्या झाडांना खाप पाडणे नियम , १९ ६८ अन्वये ताडीच्या किरकोळ विक्रीसाठी देण्यात 
आलेली अनुज्ञप्ती. 
( चार) महाराष्ट्र देशी दारू नियम, १९ ७३ अंतर्गत येणाऱ्या पुढील अनुज्ञप्त्या, जसे 

( एक ) उत्पादन शुल्क भरून देशी मद्याची साठवणूक व किरकोळ दुकानांना घाऊक विक्रीसाठी देण्यात आलेली अनुज्ञप्ती. 
( दोन ) देशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीची अनुज्ञप्ती. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 


शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -४ 


85 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madame Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400032 , dated the 5th March 2015 


Order 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT , 1949. 


No MIS -0111 /CR - 5 /EXC - 3 , Whereas the Govrnment of Maharashtra has decided to declare 
the entire area of Chandrapur District of the State as a dry district by enforcing prohibition 
in the interest of the general public in that district with effect from the 1st day of April 2015 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1) of 
section 139 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949), the Government of Maharashtra 
hereby prohibits the grant of the following kinds of licences and permits specified in the 
Schedule hereto in the Chandrapur District of the State with effect from the 1st day of April 
2015 . 

2. For the avoidance of doubts it is hereby declared that any such licences and permits 
granted before the 1st day of April 2015 and which are in force shall stand cancelled with effect 
from the 1st day of April 2015 on taking action towards cancellation of such licences and 
permits by the authority granting such licences and permits in accordance with the provisions 
of clause ( a ) of sub - section ( 1) of section 56 of the said Act . 

Schedule 

Kinds of Licences and Permits 
I. Licence for sale of Mild Liquor (Beer) on the premises of a hotel, restaurant, canteen 
or club under the Special Permits and Licences Rules , 1952 . 

II. The following licences and permits under the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953 , 
namely 

( i) Ordinary Trade and Import Licence for the removal from a customs Frontier and 
for the import and vend of foreign liquors ( potable , including Indian -made Liquors (Potable ) 
excised at special rates (“ not to be drunk on the premises ” ). 

( ii ) Vendors Licence for sale of Foreign Liquor . 

(iii) Licence for the sale at a hotel of imported foreign liquors (potable ) and Indian 
made foreign liquors (potable) on which excise duty has been paid at special rates . 

(iv ) Licence for the sale at a club of imported foreign liquors ( potable ) and Indian 
made foreign liquors ( potable ) on which excise duty has been paid at special rates. 

(v ) Premits for purchase, possession , transport, use and consumption of foreign liquor 
and country liqour . 

III . Licence for the retail sale of toddy under the Maharashtra Toddy - Shops (Licensing ) 
and Toddy Trees ( Tapping) Rules, 1968. 
IV . The following licences under the Maharashtra Country Liquor Rules, 1973 , namely : 

(i) Licence authorizing the storage and wholesale sale of duty paid country liquor to 
retail shops. 

( ii ) Licence for the retail sale of country liquor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


४६ 


शनिवार , मार्च ७, २०१५ / फाल्गुन १६, शके १९ ३६ 


. 


महसूल व वन विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्र 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक गौखनि . ४२/ ०८०९ / प्र.क्र . २७५/ ख . - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१) याचे कलम-३२८ चे 
पोट-कलम (१ ) आणि पोट -कलम ( २ ) चा खंड ( एकोणीस ) तसेच कलम ३२ ९ यांअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या व याबाबतीत त्यास समर्थ 

णाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे) नियम , 
१ ९ ६८ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून, हे नियम, उक्त संहितेच्या कलम ३२९ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे 
आवश्यक असल्याप्रमाणे, पूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत : 
या नियमांना महाराष्ट्र जमीन महसूल ( गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे ) ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे म्हणावे. 

जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे ) नियम, १९ ६८ मधील नियम ४ नंतर , पुढील नियम जादा दाखल 
करण्यात येईल : 

दगड उत्खनन . - जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी , उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार प्रकरणपरत्वे यांच्या लेखी 
पूर्व परवानगीने व कोणतीही फी किंवा स्वामित्वधन ने देता , वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या 
कुटुंबास त्याच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी 

महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संहिता , १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१ ) मधील कलम २२ अन्वये विशेष 
प्रयोजनासाठी अभिहस्तांकित न केलेल्या कोणत्याही खाजगी जमिनीतून किंवा आकारणी न केलेल्या सरकारी पडीक जमिनीतून वर्षाला २०० 
ब्रास पर्यंतच्या मर्यादेत दगड काढता येईल . खाण व खनिज (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ५७ ( १ ९५७ चा ६७ ) अन्वये करण्यात 
आलेले नियम किंवा त्या त्यावेळी अंमताल असलेला इतर कोणताही कायदा यानुसार २०० ब्रास पेक्षा अधिक दगडाच्या उत्खननावर 
स्वामित्वधन आकारण्यात येईल . वरील लाभ मिळण्यासाठी , वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या 
व्यक्तींना तसे असल्याचे तहसीलदार यांच्याकडून ओळखपत्र प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील . 

स्पष्टीकरण. - या नियमाच्या प्रयोजनार्थ , वडार कुटुंब याचा अर्थ म्हणजे वडार समाजातील पिढीजात हाताने दगडफोडीचा 
व्यवसाय करीत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीचा पती, पत्नी व १८ वर्षांखालील मुले असा आहे. 


४ अ . 


“ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


माधव काळे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६ , २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. Gaukhani. 42 /0809/ C.R . 275 /Kh . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) 
and clause (xix ) of sub -section (2 ) of section 328 read with section 329 of the Maharashtra Land 
Revenue Code , 1966 (Mah.XLI of 1966 ), and all other powers enabling it in that behalf , the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Maharashtra 
Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals) Rules , 1968 , the same having been 
previously published as required by sub -section ( 1) of section 329 of the said Code : 

1. These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of 
Minor Minerals) (Amendment) Rules , 2015 . 

2 . In the Maharashtra Land Revenue (Extraction and Removal of Minor Minerals ) Rules , 
1968 , after rule 4 , the following shall be inserted , namely : 

“ 4A . Excavations of Stone . With the previous permission in writing of the Collector or 
Additional Collector or Sub - Divisional Officer or Tahsildar as the case may be, and without 
payment of any fee or royalty , a family of Vadar for the purpose of its traditional profession 
of stone crushing by hand, remove stone upto 200 brass annually , from any private land or 
unassessed Government waste land not assigned for special purposes under section 22 of the 
Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah.XLI of 1966 ). The royalty shall be payable for 
excavation over 200 brass of stone as per the rules made under the Mines and Minerals 
( Development and Regulation ) Act , 1957 (67 of 1957 ) or any other law for the time being in 
force . For getting the above benefits a person belongings to the community of Vadar doing his 
traditional profession of stone crushing by hand, shall obtain the identity card from the 
Tahsildar . 


Explanation . For the purpose of this rule , the expression “ family of Vadar” includes the 
husband, wife and children below the age of eighteen years of age of a person belonging to the 
community of Vadar doing traditional profession of stone crushing by hand . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MADHAV KALE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४, शके १९ ३८ 


१ ९ 


४७ 


बुधवार , मार्च ११ , २०१५ / फाल्गुन २० , शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 


World Trade Center , Center 1 , 30th Floor , Cuffe Parade , 

Mumbai 400 005 , dated 11th March 2015 


NOTIFICATION 


ROAD TRANSPORT CORPORATION ACT, 1950 . 

No. STC . 0215 /C.R . 78 /PARI- 1. - In exercise of the powers conferred by section 44 of the Road 
Transport Corporation Act , 1950 ( LXIV of 1950 ) and of all powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby makes the following rules furthers to amend the Maharashtra 
State Road Transport Corporation Rules, 1952 as follows, namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra State Road Transport Corporation 
(Amendment) Rules , 2015 . 


2. In rule 3 of the Maharashtra State Road Transport Corporation Rules , 1952 (hereinafter 
referred to as “ the principal Rules ” ), for sub - rules ( 2 ) the following sub - rules shall be 
substituted : 

“ ( 2 ) The Minister- in - charge of the Transport Department of the Government of Maharashtra 
shall be the Ex -officio Chairman of the Board .” . 

3. In rule 4 of the principal Rules , 


(i ) in sub - rules ( 1) , the words “ Chairman and " shall be deleted ; 


CG 


(ii) in the proviso , the words “ Chairman and ” shall be deleted ; 

(iii) in sub - rules ( 2 ), the words or Chairman and ” shall be deleted ; 
4. Rules 5AA , 6A and 7A of the principal Rules shall be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GAUTAM CHATTERJEE , 
Additional Chief Secretary to Government. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १९ ३८ 


४८ 


बुधवार, मार्च ११, २०१५ / फाल्गुन २०, शके १९ ३६ 


गृहनिर्माण विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, संकुल इमारत , ४ था मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१ , दिनांक ११ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६. 

क्रमांक एडीएल. ४९ ७९ / प्र.क्र . २८१/ गृनिभू. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ४१ ( १) 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मौ. चाळीसगाव, ता . चाळीसगाव, जि . जळगाव, क्षेत्र ९.८३ हेक्टर ही जमीन 
नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यासाठी 
गृहनिर्माण योजनेकरिता महाराष्ट्र शासनाने दिनांक ३१ मे १ ९८४ रोजीच्या अंतिम अधिसूचनेद्वारे संपादित केली आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियमातील कलम ४२ ते ४ ९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून सदर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी या अधिसूचनेद्वारे जिल्हाधिकारी, जळगाव अथवा ते प्राधिकृत करतील. 
अशा अधिकाऱ्यांस सदर भूसंपादनाच्या अनुषंगाने खालील कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे : 


(१ ) सदर मौ . चाळीसगाव, ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव , क्षेत्र ९.८३ हेक्टर या जमिनीवरील सर्व अतिक्रमणे आवश्यक ती 
कार्यवाही करून दूर करण्यात येऊन जागेचा निर्वेध ताबा घेऊन मुख्य अधिकारी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना देणे. 


( २) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम , १९ ७६ चे कलम ४४ ( २) नुसार प्रथम सदर जमिनीच्या जमीनधारकांबरोबर 
जमिनीच्या मोबदल्याबाबत वाटाघाटी करून मोबदला निश्चित करणे . 


( ३) उपरोक्त दोननुसार वाटाघाटीनुसार जमिनीचा मोबदला निश्चित होऊ न शकल्यास, म्हाडा कायदा कलम ४४( ३) नुसार विहित 
केलेल्या पद्धतीने जमिनीचा मोबदला निश्चित करण्याची कार्यवाही करणे . 


( ४ ) उपरोक्त ( २) अथवा ( ३ ) अन्वये निश्चित होणारा मोबदला रक्कम नाशिक मंडळाकडून प्राप्त करून घेऊन संबंधित 
जमीनमालकांना अदा करणे. 


( ५ ) उपरोक्त जमिनींचे आवश्यक त्या महसुली अभिलेख सदरी, नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे नाव कब्जेदार / मालक 
म्हणून दाखल करणे. 


( ६ ) सदर भूसंपादनाशी निगडित अन्य आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करणे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


२१ 


४ ९ 


गुरुवार , मार्च १२, २०१५/ फाल्गुन २१ , शके १९ ३६ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 9th March 2015 . 


NOTIFICATION 


No. Sapas . 2015 /CR - 36 / 24 -C.- Whereas, the Government of Maharashtra has designated The 
Maharashtra State Co -operativeMarketing Federation Limited (MSCMF Ltd.) to be the State Level 
Agency ( SLA ) of NAFED with regards to implementation of PSS for oilseeds and Pulses ; and 

Whereas , the Government of Maharashtra has issued even number notification dated 17th 
October 2014 for the sowing and harvesting period in the State of Maharashtra with respect to 
PSS for Oilseeds and Pulses for 2014-15 . In that the period for procurement of Gram and Safflower 
is not mentioned . 

Now , therefore , in pursuance of the above the following notification with respect to PSS for 
Gram and safflower in the State of Maharashtra for the 2014-15 season ; 

The sowing and harvesting period in the state is as follows: 
( a ) Gram sowing season : - 1st October to 15th November 

Harvesting Period : 8th January to 31st March 
(b ) Safflower sowing season : - 22nd September to 15th October 

Harvesting Period : - 8th January to 28th February 
Details of crop production in the State of Maharashtra are as follows.- 


Crop 


Sown 


Area 
Lakh 
(Ha ) 


area 
Lakh 


Expected 
production 

LMT 


Average 

Yield 
(Kg/Ha ) 


Peak 
arrival 
period 


Ruling 
market 
price 


Expected 

quantity 
procurement 
Lakh Qtls 


Proposed 
duration of 

Scheme 
( 90 days) 


13.06 


Gram 


12.77 


1.14 


15.00 


February 


1.85 


Rs.3100 

to 
3700 


16/02/2015 

to 
16/05/2015 


2.11 


safflower 


45 


1.60 


4.00 


March 


Rs . 2381 


2/03/2015 

to 
30/05/2015 


3. The genuineness of Oilseeds and Pulses grower shall be established from the 7/12 extract 
of the field of the farmer showing survey number of the land owned by the farmer , its area , Class 
of the land , revenue assessed and the crop sown and its area is sufficient proof to prove the 
genuineness of the farmers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUDHIR KUMAR GOEL , 
Additional Chief Secretary 

to Government. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २०-२६, २०१६ / आश्विन २८ - कार्तिक ४ , शके १ ९ ३८ 


५० 


मंगळवार, मार्च १७, २०१५ / फाल्गुन २६, शके १ ९३६ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 16th March 2015 


NOTIFICATION 


NANDED SIKH GURUDWARA SACHKHAND SHRI HAJUR APACHALNAGAR SAHIB ACT , 1956 . 

No. GUR - 2014 /C.R . 287 /2014 / J -7A . — Whereas , it is considered expedient to constitute the 
Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hajur Apachalnagar Sahib Board ; 

And whereas, more than fifty per cent of the total number of members of “ the Nanded 
Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hajur Apachalnagar Sahib Board ” have been nominated or 
elected , as the case may be, in accordance with the provisions of section 6 of the Nanded Sikh 
Gurudwara Sachkhand Shri Hajur Apachalnagar Sahib Act, 1956 (Hyd . Act No. XXXVII of 1956 ), 
as amended by Maharashtra Ordinance No. III of 2015 . 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of sub -sections ( 4 ) and (5 ) of section 6 and 
sub - section ( 1) of section 11 of the said Act, the Government of Maharashtra hereby notifies 
that “ the Nanded Sikh Gurudwara Sachkhand Shri Hajur Apachalnagar Sahib Board ”, consisting 
of the members specified in the Schedule appended hereto has been duly constituted , and also 
nominates Sardar Tara Singh as the President of the said Board . 


Schedule 


Nominated under section 6 ( 1 ) (i ) 


Elected under section 6 ( 1 ) ( ii ) 


1 . Sardar Tara Singh , M.L.A. 
2 . Sardar Surjeet Singh Gill, Nanded 
3. Sardar Sher Singh Hira Singh Fauji 
4. Sardar Rajender Singh Pujari 
5. Sardar Gurmeet Singh (Raje ) Laddu Singh Mahajan 
6 . Sardar Daljeet Singh Gurcharan Singh , Hyderabad 
7. Sardar Gurdeep Singh Bhatia , Indore 
8. Sardar Avtar Singh , Makkar, Ludhiana 
9. Sadar Gurinder Singh Bawa, Mumbai 
10. Sardar Bhupinder Singh Minhas , Mumbai 
11. Sardar Iqbal Singh Sablok , Mumbai 
12. Sardar Amrik Singh Wasrikar , Nanded 
13. Sardar Charanjit Singh Chadha, Amritsar 


Nominated under section 6 ( 1 ) (iii ) 
Nominated under section 6 ( 1 ) (iv ) 


Nominated under section 6 ( 1 ) (v ) 


Nominated under section 6 ( 3 ) (i ) 


Nominated under section 6 ( 1 ) ( vii ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


K. P. WADTE , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


